पोलीस पाटील 
नेमणुका, आरक्षण, अपील, मानधन, इ. बाबत 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : बीव्हीपी-०२१३/प्र.क्र.३६/पोल-८ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ३ नोव्हेंबर, २०१६ 


संदर्भ : शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक बीव्हीपी-०२९९/सीआर-५६/पोल-८, 
दिनांक ७ सप्टेंबर, १९९९ 


शासन शुध्दीपत्रक : 
संदर्भाधीन शासन निर्णयाच्या परिच्छेद २ मधील "तसेच, उमेदवार हा स्थानिक 
रहिवासी असला पाहिजे व त्याचे नावे जमीन असावी" या शोवटच्या वाक्यातील "व त्याचे नावे जमीन 
असावी" हा शब्दसमुह वगळण्यात यावा. 
सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६११०९१५१११८२५२९ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


(९ 


महालेखापाल-१, महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा), मुंबई. 
महालेखापाल-२, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर 
१०) महाळलेखापाल-२, महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा), नागपूर 
११) संचालक, ळेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१२)सर्व कोषागार अधिकारी 
) 
) 
) 


TanajiShrirang eka 
Bhosale Date ren काळ 
(ता. श्री. भोसले) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 
प्रति, 
१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२) सर्व विभागीय आयुक्‍त 
३) सर्व पोलीस आयुक्त ( बृहन्मुंबई वगळून) 
४) सर्व जिल्हादंडाधिकारी 
५) सर्व पोलीस अधिक्षक 
६) सर्व उपविभागीय दंडाधिकारी/अधिकारी (जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांमार्फत) 
७) महालेखापाल-१, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई. 
) 
) 


vo 


93) वित्त विभाग (व्यय-७, मंत्रालय, मुंबई. 
१४) अवर सचिव (बीयुडी-१), गृह विभाग 
१५) निवडनस्ती (पोल-८) 


